राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयातील 
तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील कंत्राटी स्वरूपाच्या पदांच्या 
मानधनामध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१९/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख : ११ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 

१) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: इं आयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१०, दि.१०.०२. २०१६ 

२ ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो २०१७/प्र.क्र.५९/योजना-१०, दि.२७.०६.२०१७. 

३) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१९/योजना-१०, दि.२०.०५.२०२१ 

४) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष -ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे क्र. राव्यक्र-ग्रागृ/ आस्था / 
मुल्यमापन अहवाल/२८१८/२०२३, दि.१६.०१.२०२३ 

५) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष -ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे क्र. राव्यक्र-ग्रागृ/ आस्था / 
५४८/२०२३, दि.१९.०५.२०२३ 

६) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष -ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे क्र. राव्यक्र-ग्रागृ/ आस्था / 
९४९/२०२३, दि.०३.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ व २ येथील अनुक्रमे दि.१०.०२.२०१६ व दि.२७.०६.२०१७ च्या शासन 


निर्णयांन्वये राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयासाठी तसेच विभागस्तर, जिल्हास्तर, व 


तालुकास्तर या क्षेत्रीय स्तरावर विविध कंत्राटी स्वरूपांची पदे निर्मिती करण्यात येऊन या पदांवर बाह्य 


यंत्रणेद्वारे नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत व मानधन देखील निश्चित करण्यात आळे आहे. तसेच 


संदर्भीय क्र.३ येथील दि.२०.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सदर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्ये सुधारणा 


करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणसह अन्य राज्य 


शासन पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची राज्यात अभियान स्वरुपात अंमलबजावणी सुरू असून, महा 


आवास अभियान - ग्रामीण सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यास्तव, राज्य व्यवस्थापन 


HATA गृहनिर्माण कक्षाअंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी 


यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या मानधनाच्या दरांमध्ये सुधारणा करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१९/योजना-१०, दि. ११ ऑगस्ट, 2023 


आवश्यक आहे. हि सर्व वस्तुस्थिती विचारांत घेता, या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्ये सुधारणा करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय :- 


राज्य व्यवस्थापन कक्ष - ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयांतर्गत तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील कंत्राटी 


स्वरूपाच्या पदांवर नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांचे मानधन पुढीलप्रमाणे विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार सुधारीत 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


ह्य मडल पदांची संख्या सध्याचे मानधन । सुधारीत मानधन 
(रु.) (रु.) 
a) 2 3 az 4 
q बँकिंग तज्ञ $ ६०,००० ६३,००० 
२ | वास्तुरचनाकार / सल्लागार १ ६०,००० ६३,००० 
३ | कार्यकारी अभियंता | अ. | ६०,००० ६३,००० 
४ | प्रशिक्षण समन्वयक ५ ५०,००० ५२,५०० 
५ | राज्य समन्वयक (MIS) २ ५०,००० ५२,५०० 
६ | कनिष्ठ अभियंता १ ४५,००० ४७,२५० 
७ । लेखा सहायक 3 32,000 33,600 
८ | लघुटंकलेखक | १ २६,००० २७,३०० 
९ । डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (राज्यस्तर) षड २५,००० २६,२५० 
१० | शिपाई ४ १८,००० १८,९०० 
११ | राज्य समन्वयक (IT) १ ७७,००० ८०,८५० 
१२ | राज्य समन्वयक (M &E) 1१ ७७,००० ८०,८५० 
१३ | राज्य समन्वयक (योजना) | a | ४१,००० ४३,०५० 
१४ | विभागीय प्रोग्रामर & २८,००० २९,४०० 
१५ | जिल्हा प्रोग्रामर ३४ २६,००० २७,३०० 
१६ | डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (जिल्हास्तर) ३४ २२,००० २३,१०० 
१७ । डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (तालुकास्तर) ३५३ २२,००० २३,१०० 
एकूण - ४६२ ७,१९,००० ७,५४,९५० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१९/योजना-१०, दि. ११ ऑगस्ट, 2023 


२. प्रस्तुत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील सुधारणा दि. ०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२२ या कालावधीकरिता 


अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. 


३. सदर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील सुधारणांमुळे उद्भवणारा खर्च केंद्र शासन पुरस्कृत तसेच राज्य 


शासन पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या प्रशासकीय खर्चाच्या निधीमधून 


भागविण्यात यावा. 


४. सदर कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक कार्यमुल्यमापन अहवाल दरवर्षी शासनास सादर करून मान्यता घेण्याची 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०८१११२१४०३९४२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
K A [_ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e 


450b51a9e92eede8c323934f82edb538d3 
b20, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialINumber=8C5D0F275C3D9A21DB07 


FECF7919C2D83796E88930D62D44E7A4 
A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 


Date: 2023.08.11 15:43:36 +05'30' 
(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सवी), 
मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


Cc “७ AD LO 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१९/योजना-१०, दि. ११ ऑगस्ट, 2023 


(पाच प्रतींसह) 
७. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी. 
८. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, 
सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
सी.बी.डी.बेळापूर,नवी मुंबई. 
१३. उप आयुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्वी 
१४. प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्वी 
१५. निवड नस्ती (योजना-१०). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


